प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना - प्रति थेंब अधिक 
पिक घटकाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा सन 
२०२०-२१ चा अखर्चित निधी पुनजिवित करुन चालू 
वर्षी विनियोगात आणण्यास मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रकृसि-०५२१/प्र.क्र.७३/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख : २७ जुले, २०२१ 


संदर्भ:- 
१) कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, 
भारत सरकार यांचे पत्र क्र.७-३/२०२०- आरएफएस-|॥, दि. १२ एप्रिल, २०२१. 
२) संचालक (फलोत्पादन) यांचे पत्र क्र.जाक्र/कआ/फलो-४/निधी/२६२/२०२१, 
दि.२९ एप्रिल, २०२१. 
३) आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र-बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०७/कार्यासन-६, 
दि.८ जुले, २०२१. 


प्रस्तावना- 


प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत- प्रति थेंब अधिक पीक घटकाची राज्यात सन २०१५- 
१६ पासून अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या घटकांतर्गत केंद्र व राज्य हिळछ्याच्या निधीचे 
प्रमाण ६०:४० असे आहे. सदर घटकांतर्गत केंद्र शासनाने अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी सन 
२०२०-२१ या वर्षात रु. ३००० लक्ष एवढा केंद्र हिऱर्याचा निधी उपलब्ध करुन दिला होता. सदर 
निधीपैकी रु.१००० लक्ष निधी दि. १ एप्रिल, २०२१ रोजी अखर्चित असून तो शासन कोषागारात 
जमा आहे. 


केंद्र शासनाने सन २०२०-२१ या वर्षातील अखर्चित निधी चालु आर्थिक वर्षात खर्च 
करण्यास संदर्भाधीन दि. १२ Vo, २०२१ च्या पत्रान्वये पुनरजिवित करुन दिलेला आहे. 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा सन २०२०-२१ या वर्षातील केंद्र हिऱ्याचा अखर्चित निधी रु. १००० 
लक्ष व त्यास समरुप राज्य हिऱ्याचा रु. ६६७ लक्ष असा एकूण रु. १६६७ लक्ष निधी चालु आर्थिक 
वर्षात खर्च करण्यासाठी आयुक्‍त, कृषी यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (बीडीएस) 
वितरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. अनुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय 
घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकःप्रकसि-०५२१/प्र.क्र.७३/१४-ओ 


शासन निर्णय :- 


१. प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेंतर्गत- प्रति थेंब अधिक पिक घटकाचा अनुसूचित जमाती 
प्रवर्गाचा सन २०२०-२१ या वर्षातील केंद्र हिश्‍याचा अखर्चित निधी रु. १००० लक्ष (दहा 
कोटी फक्त) व समरुप राज्य हिऱ्याचा रु. ६६७ लक्ष (रुपये सहा कोटी सदुसष्ट लक्ष 
फक्त) असा एकूण रु. १६६७ लक्ष (रुपये सोळा कोटी सदुसष्ट लक्ष फक्त) निधी चालू 
आर्थिक वर्षात पुनर्जिवित करुन खर्च करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी खालील लेखाशिर्षाखाळीलळ सन २०२१-२२ च्या मंजूर तरतुदीतून खर्ची 


टाकण्यात यावा. 
केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
मागणी क्र.टी-५, मागणी क्र.टी-५, 
२४०१ पीक संवर्धन, २४०१ पीक संवर्धन, 
७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(०१) जनजाती क्षेत्र उपाययोजना, (०१) जनजाती क्षेत्र उपाययोजना, 
(09) (२७ प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना- | (०१) (१२) प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना- 
प्रति थेंब अधिक पीक (सुक्ष्म सिंचन) प्रति थेंब अधिक पीक (सुक्ष्म सिंचन) 
(केंद्र पुरस्कृत योजना) (केंद्र हिस्सा ६०%) (केंद्र पुरस्कृत योजना) (राज्य हिस्सा ४०%) 
(२४०१ ५६१९), ३३ अर्थसहाय्य . (२४०१ ५४६८), 33 अर्थसहाय्य . 


३. सदर निधीचे जिल्हा निहाय वितरण करण्यास तसेच खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 
आयुक्त, कृषि यांना राज्य नियंत्रक म्हणून घोषित करण्यता येत आहे. तसेच, सदर 
निधीचे आहरण व संवितरण करणेसाठी विविध स्तरावरील अधिकाऱ्यांना पुढीलप्रमाणे 
नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र | स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण अधिकारी 
a आयुक्‍ताळ | आयुक्त (कृषि), कृषि सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि 
य स्तर आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२ जिल्हास्तर | संबधित जिल्हा अधिक्षक कृषि | संबधित जिल्हा अधिक्षक कृषि 
अधिकारी अधिकारी कार्यालयातील 
लेखाधिकारी 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःप्रकसि-०५२१/प्र.क्र.७३/१४-ओ 


a 


अनुदानाची रक्‍कम महा-डीबीटी पोर्टलद्वारे लाभार्थ्यांच्या आधारसंलग्न बँक खात्यात 


जमा करण्यात यावी. 


. वितरीत करण्यात आलेला निधी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठीच खर्च 


होईल याची दक्षता घ्यावी. 


. सदर निधी खर्च करताना केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन 


योजनेंतर्गत- प्रति थेंब अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन) घटकाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


सदर निधी खर्च करताना तो विहीत कार्यपद्धती अनुसरुन सर्व वित्तीय 
कायदे/प्रकियाचे/वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत/0./.७ तत्वानुसार/प्रचलित शासन 
निर्णय/ नियम/ परिपत्रक/ तरतुदीनुसार, बजेट व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च 
करण्याची कार्यवाही अंमलबजावणी यंत्रणानी करावी. कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही 
शासन नियम/ अधिकारांचा भंग होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याची जबाबदारी 
संबधित क्षेत्रीय कार्यालयाची राहील. 


. सदर निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास पाठवून त्याची प्रत राज्य 


शासनास पाठविण्यात यावी. 


सदर झासन निर्णय आदिवासी विकास विभागाने संदर्भाधीन दि. ८ जुले, २०२१ च्या 
शासन निर्णयान्वये व वित्त विभागाने अनौ. सं. क्र.५११०/व्यय-१४, दि. २८ जून, २०२१ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर sea निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥8॥08/99॥॥8.9०५/.॥१॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७२६१५०३२२९००१ असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


भै. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Shrikant 
Chandrakant Andge 


(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःप्रकसि-०५२१/प्र.क्र.७३/१४-ओ 


. संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे 

३. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. आदिवासी आयुकत, नाशिक. 

५. सर्व जिल्हाधिकारी. 

६. सर्व सन्माननीय विधीमंडळ सदस्य, द्वारा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

७. सर्व संचालक /सह संचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१. 

८. विभागीय कृषि सहसंचालक (सर्व) 

९. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सर्व) 

१०.महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/ नागपूर/(लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेय) 

११.महालेखाकार (स्थानिय) निकाय लेखा परिक्षा व लेखा प्रतिष्ठा भवन,१०१ महर्षी कर्वे 
मार्ग, मुंबई- ४०००२०. 

१२.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१३.माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१४.वित्त विभाग (व्यय-१ वअर्थसंकल्प - १३) / मंत्राळय, मुंबई-३२ 

१५.ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१६.मा.राज्यमंत्री ( कृषि) यांचे खाजगी सचिव 

१७.मा.मंत्री ( कृषि) यांचे खाजगी सचिव 

१८. निवड नस्ती (कार्यासन -१४ओ). 


A 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


